राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ-परिसर 
विकास आराखडा अंतिम करणे व 
अंमलबजावणीसाठी धोरण / मार्गदर्शक तत्वे 
निश्चित करण्याबाबत....... 

(शुद्धीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.०६/का-१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ फेब्रुवारी, २०२२. 


संदर्भ :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 
दिनांक ०४ जून, २०१५. 

2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६&/का. १४४४, 
दिनांक १९ जुले, २०१६. 


प्रस्तावना- 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकःतीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६४/का.१४४४,दिनांक ४ 
जून, २०१५ अन्वये, “राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ-परिसर विकास आऱाखडा अंतिम 
करणे व अंमलबजावणीसाठी धोरण मार्गदर्शक तत्वे” निश्चित करण्यात आळी आहेत. या 
धोरणानुसार ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रे व परिसर विकास आराखडे ग्राम विकास 
विभागाकडून, नागरी भागातील तीर्थक्षेत्रे व परिसर विकास आराखडे नगर विकास 
विभागाकडून आणि पर्यटन स्थळे विकास आराखडे पर्यटन विभागाकडून राबविण्याचे निश्चित 
करण्यात आले आहे. तसेच नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का. 
१४४४, दिनांक १९ जुले, २०१६ अनुसरुन “राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ-परिसर विकास 
ARES! अंतिम करणे व अंमलबजावणीसाठी धोरण मार्गदर्शक तत्वे” यांच्या अनुषंगाने 
तरतुदी व निकष नमूद करण्यात आले आहेत. 

अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या तीर्थक्षेत्र / धर्मक्षेत्र व परिसर 
विकास आराखडा याचा समावेश नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकःतीक्षेवि-२०१५/ 
प्र.क्र.६/का.१४४४,दिनांक ४ जून, २०१५ मधील “परिच्छेद क्रमांक इ” मध्ये करण्याकरीता ची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 

नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकःतीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४,दिनांक ४ 
जून, २०१५ मधील “परिच्छेद क्रमांक इ” मध्ये सुधारणा करण्यात येत असून या शासन 
निर्णयमधील “परिच्छेद क्रमांक इ” चे वाचन पुढीलप्रमाणे करण्यात यावेः 

3) “अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद आंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, 
तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती व स्वरूप लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे शासन 
निदेश्ाप्रमाणे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतील. नागरी / ग्रामीण क्षेत्रातील तीर्थक्षेत्रे व परिसर 
विकास आराखडे संबंधित नगर विकास / ग्राम विकास विभागांतर्गत राबविण्यात येतील. पर्यटन स्थळे 


शासन शुद्धीपत्रक निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.०६/का-१४४४ 


विकसित करण्याबाबतचे आराखडे पर्यटन विभागामार्फत राबविण्यात येतील. अल्पसंख्यांक लोकसमुह 
करीता धर्मक्षेत्र व परिसर विकास आराखडे अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून राबविण्यात येतील.” 


हे शासन शुद्धीपत्रक अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या 
मान्यतेने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौसं२७७/२०२१/व्यय१ दि. १०.११.२०२१ अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०२०२१२११४२९२१६ असा 
आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


MILIND RAGHUNATH 
KULKARNI 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीकरिता, 
अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


प्रति, 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
. _ मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
. _ मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व), मंत्रालय, मुंबई 
. मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सर्व) 
१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
११. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व) 
१२. विभागीय आयुक्त (सर्व) 
१३. जिल्हाधिकारी (सवी 
१४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 
१५. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१६. उप सचिव (कार्यासन-१४४४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


